भूसंपादन अधिनियम, १८९४ च्या कलम १८ 
खालील वाढीव मोबदला रक्कम अदा 
करणेबाबत. 

सीमा तपासणी नाका, रवाळा, ता. वरुड, 
जि.अमरावती. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्र. एमव्हीडी-०११९/प्र.क्र.२६/परि-४ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : ०७ मार्च २०२२. 


वाचा :- 
१) वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र. न्याखभ-२०१५/प्र.क्र.१३१/अर्थ-२, दि.०३.०६.२०१५ 


>“ 


*“->।  ः-> 


महसूल व वन विभाग शासन निर्णय क्र. संकीर्ण-२०१४/प्र.क्र.४१/भाग-१/अ-४, दि.३०.११.२०१६ 
व समक्रमांकाचे शासन शुद्धीपत्रक दि.२३.०२.२०१७ 

वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र. अर्थसं-२०१८/प्र.क्र.६९/अर्थ-३, दि.०२.०४.२०१८ 

मा. सहदिवाणी न्यायालय (व.स्त.), अमरावती यांचेकडील भुसंदर्भ क्र. ९६/२०११, 
दि.२२.१२.२०१७, भुसंदर्भ क्र.९७/२०११ व भुसंदर्भ क्र. ९८/२०११ दि.१८.१२.२०१७, भुसंदर्भ 
क्र.१०० दि.२०.१२.२०१७, भुसंदर्भ क्र.१०३/२०११ व भुसंदर्भ क्र.१०४/२०११ दि.२०.१२.२०१७, 
भुसंदर्भ क्र.१०८/२०११, दि.१९.१२.२०१७ चे न्यायालयीन आदेश . 

अपर परिवहन आयुक्त, मुंबई यांचे पत्र क्र. पआ/का-२/सीतना-आरधु/प्र. क्र. ४५-१२१७/ २०१९/ 
जा. क्र. ४१६०, दि.३०.०३.२०१९. 

उपजिल्हाधिकारी (भुसंपादन) अ. व. प्र. लाभक्षेत्र क्र. २ अमरावती यांचे निधी मागणी प्रमाणपत्र 
गृह विभाग, शासन निर्णय समक्रमांक दिनांक १८.०६.२०१९. 

परिवहन आयुक्त, मुंबई यांचे पत्र क्र. पकाआ/अंमळ-२/का-२ अ/सीतना-आधु/प्र.क्र.४५ -१२१७ 
/२०२१/ जा.क्र.१६५०, दिनांक ०९.०२.२०२२. 


प्रस्तावना :- 


उपर्निदिष्ट क्र. ७ येथील शासन निर्णयान्वये सीमा तपासणी नाके आधुनिकीकरण व 


संगणकीकरण अंतर्गत सीमा तपासणी नाका, रवाळा, ता. वरुड, जि.अमरावती या सार्वजनिक 


प्रकल्पासाठी संपादीत केलेल्या जमिनीच्या संबंधात भूसंपादन अधिनियम, १८९४ च्या कलम १८ 


खालील भूसंदर्भ क्र.१६/२०११, ९७/२०११, ९८/२०११, १००/२०११, १०३/२०११, १०४/२०११ व 
१०८/२०११ संदर्भात मा.सह दिवाणी न्यायालय (व. स्तर, जि. अमरावती यांनी दिलेल्या 


न्यायनिवाड्यानुसार वाढीव मोबदला अदा करण्यात आला होता. आता, सदर न्यायनिवाड्यानुसार 


वाढीव मोबदला फरकाची रक्‍कम अदा करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः एमव्हीडी-०११९/प्र.क्र.२६/परि-४ 


शासन निर्णय :- 

परिवहन आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई या संपादक संस्थेच्या सीमा तपासणी नाके 
आधुनिकीकरण व संगणकीकरण अंतर्गत सीमा तपासणी नाका, रवाळा, ता. वरुड, जि. अमरावती या 
सार्वजनिक प्रकल्पासाठी संपादीत केलेल्या जमिनीच्या संबंधात भूसंपादन अधिनियम, १८९४ च्या कलम 
१८ खाली नमूद प्रकरणात मा. सहदिवाणी न्यायालय (वरिष्ठ स्तर) अमरावती यांनी भुसंदर्भ क्र. 
९६/२०११, दि.२२.१२.२०१७, भुसंदर्भ क्र.९७/२०११ व भुसंदर्भ क्र. ९८/२०११ दि.१८.१२.२०१७, भुसंदर्भ 
क्र.१०० दि.२०.१२.२०१७, भुसंदर्भ क्र.१०३/२०११ व भुसंदर्भ क्र.१०४/२०११ दि.२०.१२.२०१७, भुसंदर्भ 
क्र.१०८/२०११, दि.१९.१२.२०१७ चे न्यायालयीन आदेशानुसार वाढीव मोबदला परिगणित केला असून, 
वाढीव मोबदला फरकाची रक्‍कम रु. ३६,८२,४०४/- (रुपये छत्तीस लाख ब्याऐंशी हजार चारशे चार 
फक्‍त) मा. सहदिवाणी न्यायालय (वरिष्ठ स्तर) अमरावती येथे भरणा करण्यासाठी या शासन निर्णयाद्वारे 
सोबत जोडलेल्या परिशिष्ट -१ ते ७ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे मान्यता देण्यात येत आहे. 


२. सदरची रक्कम पुढील अटींच्या अधीन राहून मंजूर करण्यात येत आहे :- 


अ) भूसंदर्भ क्र.९६/२०११, ९७/२०११, ९८/२०११, १००/२०११, १०३/२०११, १०४/२०११ व 
१०८/२०११ प्रकरणी न्यायालयीन आदेझाच्या अनुषंगाने वाढीव मोबदला फरकाची रक्‍कम जमा 
करताना लेखी स्वरुपात मा. न्यायालयाच्या निदर्डानास आणावी. ही जबाबदारी जिल्हाधिकारी, 
अमरावती /उपजिल्हाधिकारी (भुसंपादन), अ. व. प्र. लाभक्षेत्र क्र. २, अमरावती यांची राहील. 

आ) मंजूर केलेली वाढीव मोबदला रक्‍कम हितसंबंधितांनी योग्य त्या बँक हमी शिवाय उचलू 
नये , अशी लेखी विनंती जिल्हाधिकारी, अमरावती /उपजिल्हाधिकारी (भुसंपादन), अ. व. प्र. 
लाभक्षेत्र क्र.२, अमरावती यांनी मा. न्यायालयास करावी. 

इ) याकरीता उपजिल्हाधिकारी, (भुसंपादन) लाभक्षेत्र क्र.२ (अवप्र, अमरावती यांना “आहरण व 
संवितरण अधिकारी” तर जिल्हाधिकारी, अमरावती यांना “नियंत्रक अधिकारी” म्हणून घोषित 
करण्यात येत आहे. 

(ई) निधी अदा करण्यासाठी मंजूर केलेल्या बाबी व्यतिरिक्त अन्य बाबींवर अनुदान खर्च होणार 
नाही तसेच मा. न्यायालयाच्या आदेशानुसार वाढीव मोबदला फरकाची रक्‍कम अदा करण्यास विलंब 
होणार नाही याबाबतची दक्षता उपजिल्हाधिकारी (भुसंपादन), अ. व प्र. लाभक्षेत्र क्र.२, अमरावती 
तसेच प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, अमरावती यांनी घ्यावी. 


३. याबाबी साठी होणारा खर्च हा "मागणी क्र. मागणी क्र. बी-३ २०४१, वाहनांवरीळ कर,(०१)(०५) 
सीमा तपासणी नाक्‍यांचे आधुनिकीकरण व संगणकीकरण (२०४१ ०३१२) १३- कार्यालयीन खर्च "या 
लेखाश्ीर्षाखाळी सन २०२१-२२ या वर्षाच्या अनुदानातून खर्ची टाकण्यात यावा. 


पृष्ठ ११ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः एमव्हीडी-०११९/प्र.क्र.२६/परि-४ 


४. परिवहन आयुक्त, मुंबई यांनी वरील लेखाश्रिर्षांतर्गत त्यांच्याकडे उपलब्ध असलेल्या निधीपैकी 
सोबत जोडलेल्या परिशिष्ट-१ ते परिशिष्ट-७9 मधील नमूद रक्‍कम उपजिल्हाधिकारी (भुसंपादन), अ. 
व. प्र. लाभक्षेत्र क्र. २ अमरावती यांना बीडीएस प्रणालीवर तात्काळ वर्ग करावी. 


५. उपजिल्हाधिकारी (भुसंपादन), अ. व. प्र. लाभक्षेत्र क्र. २, अमरावती यांनी या प्रकरणी आवश्यक 
ती कार्यवाही त्वरीत करावी. कोणत्याही वादी/खातेदारास उपजिल्हाधिकारी (भुसंपादन), अ. व. प्र. 
लाभक्षेत्र क्र. २, अमरावती व न्यायालयामार्फत कोणत्याही बाबतीत दुहेरी फायदा मिळणार नाही याची 
दक्षता जिल्हाधिकार्‍यांनी घ्यावी आणि केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल शासनास सादर करावा. 


६. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२०३०७१२२८४२७१२९ असा आहे. हा शासन 
निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


LANGHI Sete om 
BHARAT R free मी 
(4. रा. लांघी) 
अवर सचिव » महाराष्ट्र शासन 


BNO 


zB 


) मा. राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मुंबई. 
) मा. मंत्री (परिवहन) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
) मा. राज्यमंत्री (परिवहन) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
) विभागीय आयुक्त, अमरावती. 

) परिवहन आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
) 

) 

) 

) 


जिल्हाधिकारी, अमरावती. 

उपाध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ, मुंबई. 
सह सचिव,(भूसंपादन) महसूल व वने विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

उपजिल्हाधिकारी (भुसंपादन), अ. व. प्र. लाभक्षेत्र क्र. २ अमरावती. 


१० प्रादेशिक परिवहन अधिकारी , अमरावती. 

११) जिल्हा कोषागार अधिकारी, अमरावती. 

१२) जिल्हा सरकारी वकील, अमरावती. 
) 
) 


93) महालेखापाल-१/२ ( लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई / नागपूर. 
१४) महालेखापाल-१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र राज्य, मुंबई / नागपूर. 


पृष्ठ ११ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः एमव्हीडी-०११९/प्र.क्र.२६/परि-४ 
१५) कक्ष अधिकारी (अर्थसंकल्प-१) गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१६) वित्त विभाग (अर्थसंकल्प शाखा-१२/व्यय-८), मंत्रालय, मुंबई. 
१७) निवडनस्ती (परिवहन-४). 


पृष्ठ ११ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः एमव्हीडी-०११९/प्र.क्र.२६/परि-४ 


परिशिष्ट-१ 


न्यायालयीन प्रकरण क्र. ९६/२०११ 


शेतकऱ्याचे नाव : श्री. सुरेश शिवनारायण सुपले + ३ 


घर न./ठ]ोत सव्हे क्र. ५५/४ संपादीत क्षेत्र ०.१४ 


भूसंपादन प्रकरण क्र.१३/४७/२००७-०८ मौजा रवाळा, ता. वरुड 


अ. तपशिल रक्‍कम 

क्र 

fia मा.न्यायालयाचे आदेशानुसार वाढीव मोबदला (दर-३,२०,०००/-प्र.हे.) (सव्हे | रु.४४,८००/- 
नं. 44/8 संपादन क्षेत्र ०.१४ हे.आर. (०) विभूसंअ यांनी दिलेली रक्‍कम) 

२. | न्यायालयाचे दि.२२.१२.२०१७ आदेशाप्रमाणे (सर्व्हे नं. ५५/४ संपादन क्षेत्र | रु.१,०४,७९८/- 
०.१४ हे.आर, न्यायालयाने दिलेली संत्रा झाडाची किंमत रु.१,०४,७९८/- 

३. | एकूणस्तंभ१व२ ची बेरीज रु.१,४९,५९८/- 

४. | न्यायालयाच्या दिनांक २२.१२.२०१७ च्या आदेशानुसार ३०% दिलासा | रु.४४,८७९/- 
Lapa 

५. | न्यायालयाच्या दिनांक 22.92.2099 TAT आदेशानुसार १२% प्रमाणे प्रति वर्ष | रु.२८,५७५/- 
विशेष घटक अंतर्गत रक्‍्कम- (दि.०५.०६.०८ ते दि.०६.०१.१० कालावधी 
१९.२ महिने (५८१ दिवस) 

६. | एकूणस्तंभ३ते५ची बेरीज रु.२,२३,०५३/- 

७. | न्यायालयाच्या दि. २२.१२.१७ च्या आदेशानुसार ९% दराने व्याज (दि. | रु.२०,०७५/- 
०७.०१.२०१० ते दि. 0§.09.2094) 

८. | न्यायालयाच्या दि. २२.१२.१७ च्या आदेशानुसार १५% दराने व्याज (दि. | रु.२,७३,२४०/- 
०७.०१.२०११ ते दि. ०६.०३.२०१९) ९८ म. 

९. | एकूणस्तंभ६ते ८ ची बेरीज रु.५,१६,३६७/- 

hie न्यायालयात भरलेली रक्‍कम पत्र क्र. १४६६/१९ दि. २७.०८.२०१९ धनादेश | .8, 84,42 ¢/- 
क्र. ८२४८४८ 

Face फरकाची रक्‍कम (स्तंभ ९-१०) रु. ७०,७७९/- 

१२. | न्यायालयाच्या दि. २२.१२.२०१७ च्या आदेशानुसार १५% दराने व्याज (दि. | रु.८६९७/- 
०७.०३.२०१९ ते दि. ३१.१२.२०१९) ०९म. २४ दिवस (२९९ दिवस) 

१३ | प्रोसेस व्यय रु.२६४६/- 

१४ | देय रक्‍कम रु. ८२,१२२/- 


पृष्ठ ११ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः एमव्हीडी-०११९/प्र.क्र.२६/परि-४ 


परिशिष्ट-२ 


न्यायालयीन प्रकरण क्र. ९७/२०११ 


शेतकऱ्याचे नाव : श्रीमती गोटुबाई पुंडलिकराव चौकरी व इतर 


घर न./शोत सर्व्हे क्र.६३/२अ संपादीत क्षेत्र ०.८१ 


भूसंपादन प्रकरण क्र.१३/४७/२००७-०८ मौजा रवाळा, ता. वरुड 


अ. तपशिल रक्‍कम 

क्र 

Pi मा.न्यायालयाचे आदेशानुसार वाढीव मोबदला (दर-३,२०,०००/-प्र.हे.) | .2,48,200/- 
(सर्व्हे नं. ६३/२अ संपादन क्षेत्र ०.८१ हे.आर. (०) विभूसंअ यांनी दिलेली 
रक्‍कम) 

२. | न्यायालयाचे दि.१८.१२.२०१७ आदेशाप्रमाणे (सर्व्ह नं. ६३/२अ संपादन क्षेत्र | रु.३,३०,६३३/- 
०.८१ हे.आर.) न्यायालयाने दिलेली संत्रा झाडाची किंमत रु.३,३०,६३३/- 

३. | एकूणस्तंभ१व२ ची बेरीज रु.५,८९,८३३/- 

४. | न्यायालयाच्या दिनांक १८.१२.१७ च्या आदेशानुसार ३०% दिलासा रक्‍्कम- | रु.१,७६,९५०/- 

५. | न्यायालयाच्या दिनांक १८.१२.१७ च्या आदेशानुसार १२% प्रमाणे प्रति TY | रु.१,१२,६६६/- 
विशेष घटक अंतर्गत रक्‍कम- (दि.०५.०६.०८ ते दि.०६.०१.१० कालावधी 
१९.२ महिने (५८१ दिवस) 

६. | एकूणस्तंभ३ते५ची बेरीज रु.८,७९,४४९/- 

७. | न्यायालयाच्या दि. १८.१२.१७ च्या आदेशानुसार ९% दराने व्याज (दि. | रु.७९,१५०/- 
०७.०१.२०१० ते दि. ०६.०१.२०११) 

८. | न्यायालयाच्या दि. १८.१२.१७ च्या आदेशानुसार १५% दराने व्याज (दि. | रु.१०,७७,३२५/- 
०७.०१.२०११ ते दि. ०६.०३.२०१९) ९८ म. 

९. | एकूणस्तंभ६ते ८ ची बेरीज रु.२०,३५,९२५/- 

वि न्यायालयात भरलेली रक्‍कम पत्र क्र. १४६६/१९ दि. २७.०८.१९ धनादेश क्र.  रु.१६,५४,८०९/- 
८२४८४८ 

श्व फरकाची रक्‍कम (स्तंभ ९-१०) रु. ३,८१,११६/- 

१२. | न्यायालयाच्या दि. १८.१२.२०१७ च्या आदेशानुसार १५% दराने व्याज (दि. | रु.४६,८३०/- 
०७.०३.२०१९ ते दि. ३१.१२.२०१९) ०९म. २४ दिवस (२९९ दिवस) 

१३ | प्रोसेस व्यय रु.७९०१/- 

१४ | देय रक्‍कम रु. ४,३५,८४७/- 


पृष्ठ ११ पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः एमव्हीडी-०११९/प्र.क्र.२६/परि-४ 


परिशिष्ट-३ 

न्यायालयीन प्रकरण क्र. ९८/२०११ 

शेतकऱ्याचे नाव : श्री. WHA महादेवराव गणोरकर व इतर 

घर न./शोत सर्व्हे क्र.५७/२ संपादीत क्षेत्र ०.२० 

भूसंपादन प्रकरण क्र.१३/४७/२००७-०८ मौजा रवाळा, ता. वरुड 

अ. तपशिल रक्‍कम 

क्र 

fig मा.न्यायालयाचे आदेशानुसार वाढीव मोबदला (दर-३,२०,०००/-प्र.हे.) (सर्व्हे | रु.६४,०००/- 
नं. ५७/२ संपादन क्षेत्र ०.२० हे.आर. (0) विभूसंअ यांनी दिलेली रक्‍कम) 

२. | न्यायालयाचे दि.१८.१२.२०१७ आदेशाप्रमाणे (सर्व्हे नं. ५७/२ संपादन क्षेत्र | रु. ७९,७८२/- 
०.२० हे.आर, न्यायालयाने दिलेली संत्रा झाडाची किंमत रु.७९,७८२/- 

३. | एकूणस्तंभ१व२ ची बेरीज रु.१,४३,७८२/- 

४. | न्यायालयाच्या दिनांक १८.१२.१७ च्या आदेशानुसार ३०% दिलासा रक्‍्कम- | रु.४३,१३५/- 

५. | न्यायालयाच्या दिनांक १८.१२.१७ च्या आदेशानुसार १२% प्रमाणे प्रति AY | रु.२७,४६४/- 
विशेष घटक अंतर्गत रक्‍कम- (दि.०५.०६.०८ ते दि.०६.०१.१० कालावधी 
१९.२ महिने (५८१ दिवस) 

६. | एकूणस्तंभ३ते५ची बेरीज रु.२,१४,३८१/८ 

७. | न्यायालयाच्या दि. १८.१२.१७ च्या आदेशानुसार ९% दराने व्याज (दि. | रु.१९,२९४/- 
०७.०१.२०१० ते दि. ०६.०१.२०११) 

८. | न्यायालयाच्या दि. १८.१२.१७ च्या आदेशानुसार १५% दराने व्याज (दि. | रु.२,६२,६१७/- 
०७.०१.२०११ ते दि. ०६.०३.२०१९) ९८ म. 

९. | एकूणस्तंभ६ ते ८ ची बेरीज रु.४,९६,२९२/- 

नि न्यायालयात भरलेली रक्‍कम पत्र क्र. १४६६/१९ दि. २७.०८.१९ धनादेश क्र. | रु.३,९१,५८५/- 
८२४८४८ 

११. फरकाची रक्‍कम (स्तंभ ९-१०) रु.१,०४,७०७/- 

१२. | न्यायालयाच्या दि. १८.१२.२०१७ च्या आदेशानुसार १५% दराने व्याज (दि. | रु.१२,८६६/- 
०७.०३.२०१९ ते दि. ३१.१२.२०१९) ०९म. २४ दिवस (२९९ दिवस) 

१३ | प्रोसेस व्यय रु.२७५६/- 

१४ | देय रक्‍कम रु.१,२०,३२९/- 


पृष्ठ ११ पैकी ७ 


शासन निर्णय क्रमांकः एमव्हीडी-०११९/प्र.क्र.२६/परि-४ 


परिशिष्ट-४ 

न्यायालयीन प्रकरण क्र. १००/२०११ 

शेतकऱ्याचे नाव :श्री. विठ्ठल सखाराम गोरडे व इतर 

घर न./शोत सर्व्हे क्र.५६/३ संपादीत क्षेत्र ०.४० 

भूसंपादन प्रकरण क्र.१३/४७/२००७-०८ मौजा रवाळा, ता. वरुड 

अ. तपशिल रक्‍कम 

क्र 

lia मा.न्यायाळयाचे आदेशानुसार वाढीव मोबदला (दर-३,२०,०००/-प्र.हे. | रु.१,२८,०००/- 
(सर्व्हे नं. ५६/३ संपादन क्षेत्र ०.४० हे.आर. (0) विभूसंअ यांनी दिलेली रक्‍कम) 

२. | न्यायालयाचे दि.२०.१२.२०१७ आदेशाप्रमाणे (सर्व्ह नं. ५६/२ संपादन क्षेत्र | रु.१,८६,९१८/- 
०.४० हे.आर, न्यायालयाने दिलेली संत्रा झाडाची किंमत रु.१,८६,९१८/- 

३. | एकूणस्तंभ१व२ ची बेरीज रु.३,१४,९१८/- 

४. | न्यायालयाच्या दिनांक २०.१२.१७ च्या आदेशानुसार ३०% दिलासा रक्‍्कम- | रु.९४,४७५/- 

५. | न्यायालयाच्या दिनांक २०.१२.१७ च्या आदेशानुसार १२% प्रमाणे प्रति वर्ष | रु.६०,१५४/- 
विशेष घटक अंतर्गत रक्‍कम- (दि.०५.०६.०८ ते दि.०६.०१.१० कालावधी 
१९.२ महिने (५८१ दिवस) 

६. | एकूणस्तंभ३ते५ची बेरीज रु.४,६९,५४७/- 

७. | न्यायालयाच्या दि. २०.१२.१७ च्या आदेशानुसार ९% दराने व्याज (दि. | रु.४२,२५९/- 
०७.०१.२०१० ते दि. ०६.०१.२०११) 

८. | न्यायालयाच्या दि. २०.१२.१७ च्या आदेशानुसार 94% दराने व्याज (दि. | रु.५,७५,७९५/- 
०७.०१.२०११ ते दि. ०६.०३.२०१९) ९८ म. 

९. | एकूणस्तंभ६ ते ८ ची बेरीज रु.१०,८७,००१/- 

नि न्यायालयात भरलेली रक्‍कम पत्र क्र. १४६६/१९ दि. २७.०८.१९ GAS क्र. | रु.९,००,०१०/- 
८२४८४८ 

११. फरकाची रक्‍कम (स्तंभ ९-१०) रु.१,८६,९९१/- 

१२. | न्यायालयाच्या दि. १८.१२.२०१७ च्या आदेशानुसार १५% दराने व्याज (दि. | रु.२२,९७७/- 
०७.०३.२०१९ ते दि. ३१.१२.२०१९) ०९म. २४ दिवस (२९९ दिवस) 

१३ | प्रोसेस व्यय रु.४५३७/- 

१४ | देय रक्‍कम रु.२,१४,५०५/- 


पृष्ठ ११ पैकी ८ 


शासन निर्णय क्रमांकः एमव्हीडी-०११९/प्र.क्र.२६/परि-४ 


परिशिष्ट-५ 


न्यायालयीन प्रकरण क्र. १०३/२०११ 


शेतकऱ्याचे नाव : श्री. प्रभाकर बापूराव आकोटकर व इतर 


घर न./शोत सव्हे क्र.६६३/२ संपादीत क्षेत्र १.८१ 


भूसंपादन प्रकरण क्र.१३/४७/२००७-०८ मौजा रवाळा, ता. वरुड 


अ. तपशिल रक्‍कम 

क्र 

lia मा.न्यायालयाचे ASMA वाढीव मोबदला (GX-3,20,000/-0.8,) | रु.५,७९,२००/- 
(सर्व्हे नं. ६३/२ संपादन क्षेत्र १.८१ हे.आर. (0) विभूसंअ यांनी दिलेली रक्‍कम) 

२. | न्यायालयाचे दि.२०.१२.२०१७ आदेशाप्रमाणे (सर्व्ह नं. ६३/२ संपादन क्षेत्र | रु.६,३४,४५९/- 
१.८१ हे.आर.) न्यायालयाने दिलेली संत्रा झाडाची किंमत रु.६,३४,४५९/- 

३. | एकूणस्तंभ१व२ ची बेरीज रु.१२,१३,६५९/- 

४. | न्यायालयाच्या दिनांक २०.१२.१७ च्या आदेशानुसार ३०% दिलासा रक्‍्कम- | रु.३,६४,०९८/- 

५. | न्यायालयाच्या दिनांक २०.१२.१७ च्या आदेशानुसार १२% प्रमाणे प्रति FY | रु.२,३१,८२५/- 
विशेष घटक अंतर्गत Lapa (दि.०५.०६.०८ ते दि.०६.०१.१० कालावधी 
१९.२ महिने (५८१ दिवस) 

६. | एकूणस्तंभ३ते५ची बेरीज रु.१८,०९,५८२/- 

७. | न्यायालयाच्या दि. २०.१२.१७ च्या आदेशानुसार ९% दराने व्याज (दि. | रु.१,६२,८६२/- 
०७.०१.२०१० ते दि. ०६.०१.२०११) 

८. | न्यायालयाच्या दि. २०.१२.१७ च्या आदेशानुसार १५% दराने व्याज (दि. | रु.२२,१६,७३८/- 
०७.०१.२०११ ते दि. ०६.०३.२०१९) ९८ म. 

९. | एकूणस्तंभ६ ते८ ची बेरीज रु.४१,८९,१८३/- 

नि न्यायालयात भरलेली रक्‍कम पत्र क्र. १४६६/१९ दि. २७.०८.१९ धनादेश क्र. | रु.३३,३२,१९०/- 
८२४८४८ 

११. फरकाची रक्‍कम (स्तंभ ९-१०) रु.८,५६,९९३/- 

१२. | न्यायालयाच्या दि. २०.१२.२०१७ च्या आदेशानुसार १५% दराने व्याज (दि. | रु.१,०५,३०४/- 
०७.०३.२०१९ ते दि. ३१.१२.२०१९) ०९म. २४ दिवस (२९९ दिवस) 

१३ | प्रोसेस व्यय रु.१५,६२९/- 

१४ | देय रक्‍कम रु.९,७७,९२६/- 


पृष्ठ ११ पैकी ९ 


शासन निर्णय क्रमांकः एमव्हीडी-०११९/प्र.क्र.२६/परि-४ 


परिशिष्ट-६ 


न्यायालयीन प्रकरण क्र. १०४/२०११ 


Mahara नाव : श्री. UT भाऊराव गणोरकर व इतर 


घर न./]ोत सर्व्हे क्र.६३/१ संपादीत क्षेत्र १.५० 


भूसंपादन प्रकरण क्र.१३/४७/२००७-०८ मौजा रवाळा, ता. वरुड 


अ. तपशिल रक्‍कम 

क्र 

lia मा.न्यायाळयाचे आदेशानुसार वाढीव मोबदला (दर-३,२०,०००/-प्र.हे. | रु.४,८०,०००/- 
(सर्व्हे नं. ६३/१ संपादन क्षेत्र १.५० हे.आर. (0) विभूसंअ यांनी दिलेली रक्‍कम) 

२. | न्यायालयाचे दि.२०.१२.२०१७ आदेशाप्रमाणे (सर्व्ह नं. ६३/१ संपादन क्षेत्र | रु.८१,४४८/- 
१.५० हे.आर, न्यायालयाने दिलेली संत्रा झाडाची किंमत रु.८१,४४८/- 

३. | एकूणस्तंभ१व२ ची बेरीज रु.५,६१,४४८/- 

४. | न्यायालयाच्या दिनांक २०.१२.१७ च्या आदेशानुसार 30% दिलासा रक्‍्कम- | रु.१,६८,४२३४/- 

५. | न्यायालयाच्या दिनांक 20.92.99 च्या आदेशानुसार १२% प्रमाणे प्रति TY | रु.१,०७,२४४/- 
विशेष घटक अंतर्गत रक्‍कम- (दि.०५.०६.०८ ते दि.०६.०१.१० कालावधी 
१९.२ महिने (५८१ दिवस) 

६. | एकूणस्तंभ३ते५ची बेरीज रु.८,३७,१२७/- 

७. | न्यायालयाच्या दि. २०.१२.१७ च्या आदेशानुसार ९% दराने व्याज (दि. | रु.७५,३४१/- 
०७.०१.२०१० ते दि. ०६.०१.२०११) 

८. | न्यायालयाच्या दि. २०.१२.१७ च्या आदेशानुसार 94% दराने व्याज (दि. | रु.१०,२५,४८०/- 
०७.०१.२०११ ते दि. ०६.०३.२०१९) ९८ म. 

९. | एकूणस्तंभ६ ते ८ ची बेरीज रु.१९,३७,९४८/- 

नि न्यायालयात भरलेली रक्‍कम पत्र क्र. १४६६/१९ दि. २७.०८.१९ धनादेडा क्र. | रु.७,६७,५०८/- 
८२४८४८ 

११. फरकाची रक्‍कम (स्तंभ ९-१०) रु.११,७०,४४०/- 

१२. | न्यायालयाच्या दि. २०.१२.२०१७ च्या आदेज्ाानुसार १५% दराने व्याज (दि. | रु.१,४३,८२०/- 
०७.०३.२०१९ ते दि. ३१.१२.२०१९) ०९म. २४ दिवस (२९९ दिवस) 

१३ | प्रोसेस व्यय रु.३५७३/- 

१४ | देय रक्‍कम रु.१३,१७,८३३/- 


पृष्ठ ११ पैकी १० 


शासन निर्णय क्रमांकः एमव्हीडी-०११९/प्र.क्र.२६/परि-४ 


परिशिष्ट-७ 

न्यायालयीन प्रकरण क्र. १०८/२०११ 

शेतकऱ्याचे नाव : श्री. शरद नामदेवराव गणोरकर व इतर 

घर न./शोत सर्व्हे क्र.५६/४ संपादीत क्षेत्र १.०० 

भूसंपादन प्रकरण क्र.१३/४७/२००७-०८ मौजा रवाळा, ता. वरुड 

अ. तपशिल रक्‍कम 

क्र 

lia मा.न्यायाळयाचे आदेशानुसार वाढीव मोबदला (दर-३,२०,०००/-प्र.हे.) | ¥.3,20,000/- 
(सर्व्हे नं. ५६/४ संपादन क्षेत्र १.०० हे.आर. (0) विभूसंअ यांनी दिलेली रक्‍कम) 

२. | न्यायालयाचे दि.१९.१२.२०१७ आदेशाप्रमाणे (सर्व्हे नं. ५६/४ संपादन क्षेत्र | रु. ४,९८,४४८/- 
१.०० हे.आर, न्यायालयाने दिलेली संत्रा झाडाची किंमत रु.४,९८,४४८/- 

३. | एकूणस्तंभ१व२ ची बेरीज रु.८,१८,४४८/- 

४. | न्यायालयाच्या दिनांक १९.१२.१७ च्या आदेशानुसार ३०% दिलासा रक्‍्कम- | रु.२,४५,५३४/- 

५. | न्यायालयाच्या दिनांक १९.१२.१७ च्या आदेशानुसार १२% प्रमाणे प्रति वर्ष | रु.१,५६,३३५/- 
विशेष घटक अंतर्गत Lapa (दि.०५.०६.०८ ते दि.०६.०१.१० कालावधी 
१९.२ महिने (५८१ दिवस) 

६. | एकूणस्तंभ३ते५ची बेरीज रु.१२,२०,३१७/- 

७. | न्यायालयाच्या दि. १९.१२.१७ च्या आदेशानुसार ९% दराने व्याज (दि. | रु.१,०९,८२९/- 
०७.०१.२०१० ते दि. ०६.०१.२०११) 

८. | न्यायालयाच्या दि. २०.१२.१७ च्या आदेशानुसार १५% दराने व्याज (दि. | रु.१४,९४,८८९/- 
०७.०१.२०११ ते दि. ०६.०३.२०१९) ९८ म. 

९. | एकूणस्तंभ६ ते ८ ची बेरीज रु.२८,२५,०३४/- 

नि न्यायालयात भरलेली रक्‍कम पत्र क्र. १४६६/१९ दि. २७.०८.१९ धनादेश क्र. | रु.२३,५९,१६०/- 
८२४८४८ 

११. फरकाची रक्‍कम (स्तंभ ९-१०) रु.४,६५,८७४/- 

१२. | न्यायालयाच्या दि. २०.१२.२०१७ च्या आदेशानुसार १५% दराने व्याज (दि. | रु.५७,२४५/- 
०७.०३.२०१९ ते दि. ३१.१२.२०१९) ०९म. २४ दिवस (२९९ दिवस) 

१३ | प्रोसेस व्यय रु.१०,७२३/- 

१४ | देय रक्‍कम रु.५,३३,८४२/- 


पृष्ठ ११ पैकी ११ 


